मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील न्यायमूर्तीकरीता 
नवीन वाहन खरेदीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय :- वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) प्रबंधक, मूळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय यांचे दि. १५/०४/२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-२०२४/प्र.क्र.११/विनियम, दि. ०२/०२/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठातील मा. न्यायमुर्ती 
यांच्या वापरातील जुनी POA पात्र ३३ वाहनांच्या बदळी, नवीन ३३ वाहने खरेदीचा प्रस्ताव उच्च 
न्यायालय प्रशासनाकडून, संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये वाहन खरेदी किंमत मर्यादेत सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार मा. न्यायमुर्तीकीरता रु. २५.०० लक्ष मर्यादेपर्यंतचे इलेक्ट्रीक 
वाहन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून सादर प्रस्तावानुसार, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मा. न्यायमूर्तीकरीता इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीतून एक 
विशेष बाब म्हणून सूट प्रदान केळी आहे. त्यानुसार मा. न्यायमूर्तीकरीता त्यांचे वापरातील जुन्या 
वाहनांच्या बदल्यात डिझेल/पेट्रोळ प्रकारातील नवीन वाहन खरेदीस मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मा. न्यायमूर्तीकरीता त्यांचे वापरातील, सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टांत नमूद जुन्या ३० वाहनांच्या बदल्यात, संदर्भ क्र. २ येथे नमूद वित्त 
विभागाच्या दि. ०२/०२/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, मा. न्यायमूर्तीच्या 
पसंतीनुसार पेट्रोल/डिझेळ स्वरुपातील प्रति वाहन रु. २५.०० लक्ष या किंमत मर्यादेतील (वाहनाची 
किंमत + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इ.साठीच्या खर्चाचा 
अंतर्भाव करुन) ३० वाहने खरेदी करण्यास व त्यानुषंगाने येणाऱ्या प्रति वाहन रु. २५.०० लक्ष 
(जीएसटी वगळून) अधिक जीएसटीसाठीचा स्वतंत्र खर्च यास याव्दारे मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. मा. न्यायमूर्तींच्या वापरातील जुन्या वाहनांपैकी, सदर शासन निर्णयासोबतच्या, परिशिष्ट अ 
मधील १३ वाहने निर्लेखित करण्यात आली आहेत. परिशिष्ट ब मध्ये नमूद १७ वाहने, नवीन वाहन 
खरेदीनंतर तात्काळ शासकीय परिवहन सेवा, वरळी यांचेकडे हस्तांतरीत करण्याच्या अटीस 
अधीन राहून उपरोक्त मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४ 


३. सदर खरेदी शासनाच्या विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. वाहन खरेदी 
करताना आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर वाहनाच्या देखभाल व दुरुस्तीची सुविधा तसेच वाहनाच्या 
सुटया भागांची उपलब्धता समाधानकारक असल्याची खातरजमा करावी. सदरहू वाहनांचा वापर 
हा केवळ उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच त्याची नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठे येथील न्यायमूर्ती 
यांचेकरिता करण्याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष जे.-०१, २०१४ (न्यायदान), १०२ - उच्च न्यायालये, 
(अनिवा्यी (०१) (०१) न्यायाधीश, (२०१४ ००६५) १३ कार्यालयीन खर्च या उद्िष्टांतर्गत 
संबंधित वित्तीय वर्षात निधी विहीत पध्दतीने अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय हा राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६९५/व्यय-५, दि. १३/०७/२०२३ व क्र. ११/२०२४/विनियम, 
दि. ०५/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१६१४२७३९१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 

V | LA S VA S A N ग DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 1 3ed09062245cb9e042b 
e5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD घण येण 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत - परिशिष्ट अआणि ब 
प्रति, 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, व्यय ५ व विनियम कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४ 


शासन निर्णय, क्र. वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४, दि. १२/०२/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट अ 


Sr.No. Staff Car No. Make Monte Tear es Bench 
Purchase 
Loe | MH-09-AJ-00(9(9 Honda City September २००८ Bombay 
२ MH-09-AJ-0904 Honda City July २००८ Bombay 
३ MH-09-ZA-0002 Honda City September २००८ Bombay 
° MH-09-ZA-0 923 Honda City September २००८ Bombay 
पु MH-09-ZA-0384 Honda City September २००८ Bombay 
द MH-09-ZA-9094 Honda City April 2008 Bombay 
9 MH-09-ZA-000% Honda City September २००८ Nagpur 
c MH-09-ZA-3&3§& Honda City September 2002 Nagpur 
र MH-09-ZA-404 4 Honda City July 2002 Nagpur 
ae MH-09-ZA-(90l94 Honda City September २००८ Nagpur 
Loe MH-09-ZA-&&&& Honda City July 2002 Aurangabad 
१२ ॥॥॥--०१-//१-(७९(७९ Honda City July २००८ Aurangabad 
१३ MH-09-ZA-0090 Honda City July 2002 Aurangabad 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४ 


शासन निर्णय, क्र. वाहन ६०२३/१९७/प्र.क्र. ४४/का.४, दि १२/०२/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट ब 
Sr. No. Staff Car No. Make Monte yar Bench 
Purchase 
ha MH-09-CP-83% Toyota Corolla Altis July 20919 Bombay 
२ ॥॥॥--०१-(७२?-६६८९ Toyota Corolla Altis June 2099 Bombay 
३ MH-09-CP-834 Toyota Corolla Altis July 2099 Bombay 
° MH-09-CP-983& Toyota Corolla Altis July 2099 Bombay 
षु MH-09-CP-8319 Toyota Corolla Altis July 2099 Bombay 
& MH-09-AN-92419 Toyota Corolla Altis April २०१६ Bombay 
9 MH-0 9-AN- 9028 Toyota Corolla Altis August २०१४ Bombay 
j MH-09-AN-92&% Toyota Corolla Altis April २०१६ Bombay 
९ MH-0 9-AN-9292 Toyota Corolla Altis April २०१६ Nagpur 
हिं MH-09-AN-49242 Toyota Corolla Altis April २०१६ Nagpur 
1. ॥॥॥॥-०१-॥॥१-१८६४ Toyota Corolla Altis April २०१६ Nagpur 
१२ MH-09-AN-92&& Toyota Corolla Altis April २०१६ Nagpur 
93 MH-09-AN-9248 Toyota Corolla Altis April २०१६ Aurangabad 
१8 MH-09-AN-92§&0 Toyota Corolla Altis April २०१६ Aurangabad 
44 MH-09-AN-92&49 Toyota Corolla Altis April २०१६ Aurangabad 
१६ MH-09-AN-92§&2 Toyota Corolla Altis April २०१६ Aurangabad 
१७ MH-09-AN-92§&3 Toyota Corolla Altis April २०१६ Aurangabad 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


